कार्यासनातील प्रकरणनिहाय सादरीकरणाचे 
तीन स्तर निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक : संकिर्ण १२१७/सी-१११/पोल-०९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ मार्च, २०१८. 


संदर्भ :-१) शासन अधिसूचना, सा.प्र.वि., क्रमांक : एसआरव्ही २००४/ प्रक्र.१५/०४/१२, 
दि.२५/५/२००६. 
२) शासन अधिसूचना, सा.प्र.वि., क्रमांक : पीओडी १००७/प्र.क्र.९/१८(र.व.का.), 
दि.१४/११/२०१३. 
३) शासन परिपत्रक, सा. प्र. वि., क्रमांक : संकिर्ण२०१२/प्र.क्र.५४४/१८ (र.व.का.), 
दिनांक ११/८/२०१४. 


कार्यालयीन sea :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ दि. २५/५/२००६ च्या अधिसूचनेद्वारे प्रसिध्द करण्यात 
sl 


आला आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम ९, पोटकलम (9) व (2) अन्वये प्रत्येक विभाग प्रमुख/कार्यालय 


प्रमुख यांनी दुय्यम अधिकाऱ्यास अंतिम निर्णय घेण्यासाठी aah प्रदान करावयाच्या आहेत. तसेच 


सदर अधिनियमांतर्गत महाराष्ट्र शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध नियम, 


२०१३ दि. १४/११/२०१३ अन्वये अधिसूचित करण्यात आला असून त्यामधील नियम ६ नुसार अंतिम 


निर्णय घेण्यासाठी अधिकारांचा स्तर निर्धारीत करणे आवश्‍यक आहे. सदर नियमांच्या अनुषंगाने 


सामान्य प्रशासन विभागाने दि .११/०८/२०१४ च्या परिपत्रकान्वये प्रत्येक विभागाशी/कार्यालयाझी 


संबंधित सर्व बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे तीन स्तर 


निश्चित करण्याचे निदेश देण्यात आले आहेत. 


त्या अनुषंगाने या कार्यासनाशी संबंधित विषयाच्या बाबतीत सोबतच्या Tea दर्शविल्याप्रमाणे 


निर्णय घेण्यासाठी सादरीकरणाचे स्तर निश्चित करण्यात येत आहे. तथापि, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निर्देश 


असल्यास किंवा काही विशिष्ट अपवादात्मक प्रकरणी आवश्‍यकता भासल्यास योग्य तो बदल करण्यात 


येईल. तसेच धोरणात्मक निर्णयाच्या बाबींच्या प्रकरणात दि.११/०८/२०१४ च्या परिपत्रकात नमूद 


केल्यानुसार सादरीकरणाचे तीनपेक्षा अधिक स्तर असतील. 


शासन कार्यालयीन sear क्रमांकः संकिर्ण १२१७/सी-१११/पोळ-०९ 


सदर कार्यालयीन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०३०३१२१३५९१३२९ असा आहे. हा 


कार्यालयीन siea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Bhanudas 8. शण णात 


2.5.4.20=f8f9b8078a26fcd5e6693203d1bf5c64b523 
0b5886b5a2a443daceb6d447c6dc, cn=Bhanudas 8. 


Ingale rot 


(भा. बा. इंगळे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रति, 


9 


) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) सर्व सह सचिव/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) उप सचिव (१८ र.व.का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) 

) 


AD 


CC AW 


o~ 


सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती (पोल-९). 


4 
द 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन कार्यालयीन आदेशा क्रमांकः संकिर्ण १२१७/सी-१११/पोल-०९ 


(शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण १२१७/सी-१११/पोळल-०९, दि. ०३ मार्च, २०१८ चे जोडपत्र) 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ९, पोटकलम (१) व (२) व नियम, २०१३ नियम ६ अंतर्गत 


गृह विभाग/पोल-९ 


कार्यासनांशी संबंधित बाबींवर निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे सादर करणाऱ्या अधिकार्‍यांचे निर्धारित Hod तीन स्तर. 


विषय 


अ.क्र. उप विषय स्तर अंतिम निर्णय । आदेशा/प्रमाणपत्र 
घेण्यास सक्षम निर्गमित 
अ्र्थम व्दितीय तृतीय प्राधिकारी करण्यास सक्षम 
प्राधिकारी 
| | शास्त्रे, दारुगोळा हत्यारे व | १) ae परवाना क्षेत्रवाढ (विशेष प्रवर्ग सहायक कक्ष । उप सचिव | प्रधान सचिव मा. मुख्यमंत्री कक्ष अधिकारी 
दारु गोळा वगळून भारतभर करणे.) अधिकारी/ (fears) 
(विशेष प्रवर्ग खालीलप्रमाणे आहेत: कक्ष अधिकारी 

(१) विद्यमान केंद्रिय मंत्र/संसद सदस्य, (२) 

लष्करी, निमलष्करी कर्मचारी, 

(3) अखिल भारतीय सेवा करणारे 

अधिकारी, (४ भारतात सर्वत्र सेवा 

करण्यासाठी दायित्व असलेले अधिकारी, 

(५) समर्पित खेळाडू आणि शास्त्र नियम, 

२०१६ नियम ४०, उप नियम (२) मधील 

अनुक्रमांक १-४ मधील खेळाडू.) 

२ शास्त्र व दारुगोळा खरेदी-विक्री स.क.अ./ उप सचिव । प्रधान सचिव मा. मुख्यमंत्री उप सचिव 
व दुरुस्ती परवाना कक्ष अधिकारी (विठोष) 
(नमुना-'/॥॥ मधील) 

3) हवाई शास्त्र उत्पादन परवाना स.क.अ./ उप सचिव । प्रधान सचिव मा. मुख्यमंत्री उप सचिव 
(नमुना-७ (सी) मधील) कक्ष अधिकारी (fears) 

8) Sra खरेदी व विक्री साठ्यात/कोटयात =| स.क.अ./ उप सचिव । प्रधान सचिव मा. मुख्यमंत्री उप सचिव 

वाढ करण्याबाबत कक्ष अधिकारी (fears) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन कार्यालयीन आदेश क्रमांकः संकिर्ण १२१७/सी-१११/पोल-०९ 


५) ठास्त्र परवाना अपिल स.क.अ./ उप सचिव ।मा. राज्यमंत्री (गृह- | मा. राज्यमंत्री (गृह- | कक्ष अधिकारी 
कक्ष अधिकारी शहरे) शहरे) 
६) शास्त्र विक्री/हस्तांतर करीता अनामत । स.क.अ./ उप सचिव । प्रधान सचिव प्रधान सचिव कक्ष अधिकारी 
काळावधीत वाढ कक्ष अधिकारी (fears) (fears) 
2. विस्फोटक सदर अधिनियम व नियमाच्या अनुषंगाने । स.क.अ./ उप सचिव =| प्रधान सचिव प्रधान सचिव कक्ष अधिकारी 
अधिनियम,१८८४ व येणारे विषय कक्ष अधिकारी (विठोष) (विठोष) 
नियम,२००८ 
३. पेट्रोलियम अधिनियम, । सदर अधिनियमांच्या अनुषंगाने येणारे स.क.अ./ उप सचिव | प्रधान सचिव प्रधान सचिव कक्ष अधिकारी 
१९५४ विषय कक्ष अधिकारी (विठोष) (विठोष) 
४. बॉम्ब स्फोट सदर अधिनियमांच्या अनुषंगाने येणारे स.क.अ./ उप सचिव =| प्रधान सचिव प्रधान सचिव कक्ष अधिकारी 
(सर्व प्रकरणाची साधने । विषय. कक्ष अधिकारी (fears) (fears) 
वापरून) 
विस्फोटक पदार्थ 
अधिनियम,१९०८ व 
बेकायदेशिर कृत्ये 
(प्रतिबंध) 
अधिनियम,१९६७ 
षु. सिव्हील प्रोसीजर कोड | सिव्हील प्रोसीजर कोड मधील कलम-८० | स.क.अ./ उप सचिव उप सचिव कक्ष अधिकारी 
Helles कलम Co अन्वये च्या अनुषंगाने येणारे विषय कक्ष अधिकारी शि 
नोटीस हाताळणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन कार्यालयीन आदेश क्रमांकः संकिर्ण १२१७/सी-१११/पोल-०९ 


खटल्यासंबंधी बाबी खटल्यासंबंधी बाबी उदा.खटला स.क.अ./ उप सचिव =| प्रधान सचिव प्रधान सचिव कक्ष अधिकारी 
उदा.खटला तहकुबीसाठी झालेला खर्च वसुल कक्ष अधिकारी (विशोष)/ अप्पर (विशेष) )/ अप्पर 
तहकुबीसाठी झालेला | करण्याबाबत न्यायालयाने मंजूर केलेले मुख्य सचिव मुख्य सचिव 
खर्च वसुल करण्याबाबत | आर्थिक भरपाईबाबत, मुद्देमालाचे अनामत 
न्यायालयाने मंजूर रक्कम देणे बाबत.- 
केलेले आर्थिक 
भरपाईबाबत, मुद्देमालाचे 
अनामत रक्‍कम देणे 
बाबत. 
न्यायालयीन प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयातील । स.क.अ./ उप सचिव =| प्रधान सचिव प्रधान सचिव उप सचिव 
प्रकरणे कक्ष अधिकारी (विठशोष)/ अप्पर (विशेष) )/ अप्पर 
मुख्य सचिव मुख्य सचिव 
विधीमंडळ कामकाज विधीमंडळ कामकाजाच्या अनुषंगाने स.क.अ./ उप सचिव =| प्रधान सचिव मा. राज्यमंत्री(गृह) | कक्ष अधिकारी 
उपस्थित होणारे प्रश्न कक्ष अधिकारी (विठशोष)/ अप्पर 
मुख्य सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


